महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः असप्र-१२१५/प्र.क्र.९४/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ जून, २०१९ 


संदर्भ :- १) सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेश दि.२१/०४/२०१६ 
२ सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेडा दि.३०/०७/२०१८ 


आदेशा 
श्री सु.द.शेवाळे, अवर सचिव, महसूल व वन विभाग, यांची या विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील 
आदेशान्वये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील, नियंत्रक, शिधावाटप व 
संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील उपनियंत्रक शिधावाटप परिमंडळ "ग" मुंबई या पदावर 

२ वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तदनंतर संदर्भ क्र.२ च्या 
आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्यात आली. सदर मुदत दि.२२/०४/२०१९ रोजी संपुष्टात आली 
आहे. 

२. आता या आदेशान्वये श्री सु.द.शेवाळे, अवर सचिव यांना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागाच्या अधिपत्याखालील, नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
उपनियंत्रक शिधावाटप परिमंडळ "ग" मुंबई या पदावर दि.२३.०४.२०१९ पासून पुढे एक वर्ष म्हणजेच 
दि.२२.०४.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.शेवाळे, अवर सचिव 
यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६१२२०५८२४५६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


ily signed by Imtiyaz Mush 


que Kazi 
: c=IN, o=Government Of Maharas htra, ou= General Administration 
jostalCode=400032, 


2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e7 24501 d0cSea5c63b3146314d5, 
1९00९876' 


Mushtaque (वेट घया 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, महसुल व वन विभाग / अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) सह/उप सचिव (आस्थापना), महसुल व वन विभाग / अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, रॉयल इन्शुरन्स इमारत, ५ वा मजला, १४ जे 
टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - Yoo ०२० 
७) श्री.सु.द.शेवाळे, उप नियंत्रक, शिधावाटप परिमंडळ, “ग”, मुंबई 
८) कार्या.१४ संगहार्थ 


